महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः कअनि-११२२/प्र.क्र.३६/१४ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: १२ ऑगस्ट, २०२२ 


संदर्भ : १) नगर विकास विभागाचे आदेशा H.Sankirna 2098/CR 920/UD-3, दि.१८.०९.२०२० 
2) सामान्य प्रशासन विभाग आदेशा, क्र.कअप-१२२१/प्र.क्र.२२/१४-ब, दि.३०.०८.२०२१ 


आदेशा 


श्री.प्र.बा.पंडित, तत्काळीन सहायक कक्ष अधिकारी, नगर विकास विभाग यांची सेवा सं.क्र.१ येथील 
दि.१८.०९.२०२० च्या आदेशान्वये मा.लोकसभा सदस्य तथा अध्यक्ष, अंदाज समिती, नवी दिल्ली या कार्यालयात 
प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार श्री.प्र.बा.पंडित हे दि.१२.१०.२०२० पासून उक्त 
कार्यालयात प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. 
२.  श्री.प्र.बा.पंडित यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या सं.क्र.२ येथील आदेशान्वये कक्ष अधिकारी पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती देण्यात आली असून त्यांना मा.लोकसभा सदस्य तथा अध्यक्ष, अंदाज समिती, नवी दिल्ली या 
कार्यालयात सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी प्रपत्र बढतीने पदस्थापना देण्यात आली आहे. त्यानुसार श्री.पंडित 
यांचा उक्त नमूद कार्यालयातील प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दि.२८.०२.२०२२ रोजी संपुष्टात आला आहे. 
मा.लोकसभा सदस्य तथा अंदाज समिती यांनी दि.२८.०२.२०२२ च्या पत्रान्वये श्री.प्र.बा. पंडित यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस 
मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. 
३. या आदेशान्वये श्री.प्र.बा.पंडित, कक्ष अधिकारी यांच्या मा.लोकसभा सदस्य तथा अध्यक्ष, अंदाज समिती, 
नवी दिल्ली या कार्यालयातील प्रतिनियुक्‍तीच्या काळलावधीस एक वर्ष म्हणजेच दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८१२१८०९५१०६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


GAJANAN 
BHIMRAO GURAV 


(ग.भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
श्री.प्र.बा.पंडित, कक्ष अधिकारी, मा.ळोकसभा सदस्य तथा अध्यक्ष, अंदाज समिती, नवी दिल्ली यांचे कार्यालय, 
प२-बी, पार्लमेंट हाऊस, नवी दिल्ली-११० ००१ 


शासन आदेश क्रमांकः कअनि-११२२/प्र.क्र.३६/१४ब 


प्रत, 
मा.ळोकसभा सदस्य तथा अध्यक्ष, अंदाज समिती, नवी दिल्ली 

अपर मुख्य सचिव (सेवा),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

उप सचिव/सह सचिव (आस्थापना), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ३२ 
निवड नस्ती/संग्रहार्थ (का.१४ब). 


-0 


Se Oe ee. 


Cc 
eS 


पृष्ठ २ पैकी 2 


